राज्य योजना सन २०२३-२४ 

वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ २२३२) 
अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, 
दिनांक ०५.०९.२०२३. 
३. महसूल व वन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्रक्र. २६२/फ-१, 
दिनांक २६.१०.२०२३. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ८३/६५२/२०२३-२४, दिनांक ०७.११.२०२३. 
५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, 
दिनांक ०८.११.२०२३. 
६. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, 
दिनांक ०५.१२.२०२३. 
७. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, 
दिनांक २५.०१.२०२४. 
८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ८३/९५४/२०२३-२४, दिनांक ३१.०१.२०२४. 
९. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरिता वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ 2232) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. ८८००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२३ ला अनुसरुन 
सन २०२३-२४ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार वन्यप्राणी अपंगाळयाची स्थापना (२४०६ २२३२) या लेखाशिर्षांतर्गत आतापर्यंत संदर्भ क्रमांक २, ३, 
५, ६ व ७ शासन निर्णयान्वये रु. ३७५७.४१ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
३. संदर्भ क्रमांक ४ व ८ च्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ करीता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ २२३२) या 
योजनेतंर्गत रू. ४७३.१७ लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केले आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने 
पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ व ९ चे परिपत्रक विचारात घेता संदर्भ क्रमांक ४ व ८ च्या पत्रान्वये 
केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन वन्यप्राणी अपंगाळयाची स्थापना (२४०६ २२३२) या लेखाशिर्षांतर्गत रु. 
४५५.१० लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खालील अटी व aid afl राहून वितरीत 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 
.. सदर योजनेवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, 
०२ पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीव, पंचवार्षिक योजनाअंतर्गत, राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


योजनांतर्गत योजना (००) (१० वन्यप्राणी अपंगाळयाची स्थापना (२४०६ २२३२) अंतर्गत 
SME, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 

॥. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

॥. GeM पोर्टलवरुन आवऱ्यक ती प्रक्रिया राबवून खरेदीची प्रकिया करण्यात यावी. 

iV. शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील कार्यबाबींवर वन्यप्राणी अपंगाळलयाची स्थापना 
(२४०६ २२३२) या योजने व्यतिरीक्त इतर योजनेमधून निधी खर्च होणार नाही याची कृपया दक्षता 
घ्यावी. 

४. सदर कामे करताना भारतीय वन अधिनियम, १९२७, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ व वन 
(संवर्धन) अधिनियम, १९८० तसेच राष्ट्रीय प्राणी संग्रहायलयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग होणार 
नाही व आवश्‍यक ती परवानगी घेतली गेली आहे ह्याची दक्षता घ्यावी. 

४. प्रस्तावात नमूद ज्या कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मंजूरी मिळाली आहे त्यावरच वितरीत 
अनुदान खर्च होईल याची खातरजमा करण्यात यावी. 

४. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक 
तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

५. प्रस्तावित असलेल्या बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली कार्यपद्धती 
अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमळबजावणी अधिकारी यांची राहील. कोणत्याही प्रकारची 
वित्तीय अनियमितता होऊ न देण्याचीही जबाबदारी त्यांची असेल. 

ix. कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा Vardar असल्यास ARAM विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब करुन 
खरेदी करण्यात यावी. 

x. सदर योजनेच्या अनुषंगाने विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे व वित्त विभागाने 
वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 

|. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचना, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- 
अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ व शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४ चे काटेकोर पालन करावे 

२. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 

दिनांक १२.०४.२०२३ व परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४ ला 

अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०९१५५०११०८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

SIDDESH TUKARAM __ णक ययास 


bae88da52eabb63f1f3ab6258c7e318f8c37f3ae7c36f2, 
ttalCode=400032, st=Maharashtra, 


SAWARDEKAR जण ववा "का 
(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) » महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर / पश्चिम, मुंबई. 


५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती. 
६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपुर/कोल्हापूर/पुणे. 
७. वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर/ धुळे / गडचिरोली/ छत्रपती संभाजीनगर. 
८. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 
९. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), जुन्नर/भंडारा /सांगली/वडसा/नांदेड/गडचिरोली/धुळे/मध्य चांदा 
१०. विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), छत्रपती संभाजीनगर 
११. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

१२. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKK 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
अ. वदत ee वितरीत करण्यात 
क्र. आलेली रककम 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), उंपवसरक्षक मविशिका, Saw 
षि पुणे उप वनसंरक्षक , जुन्नर २९.४* 
२ सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. ९४.३४ 
अ.प्र.मु.व.सं. (वजी), मुंबई वि.व.अ. (वजी), छत्रपती 
३ रांगा र १५.५४ 
संभाजीनगर 
मु.व.सं. तथा क्षेत्र संचालक, 
8 मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, उप वनसंरक्षक, मेळघाट परतवाडा ७.७४ 
अमरावती 

षु मु.व.सं. (प्रा), पुणे उप वनसंरक्षक (प्रा) जुन्नर ६५.५४ 
& व.सं. (प्रा), नागपूर उप वनसंरक्षक (प्रा, भंडारा ४५.५८ 
७ मु.व.सं. (प्रा), कोल्हापूर. उप वनसंरक्षक (प्रा) सांगळी १२.६४ 
बेणे aerate aa उप ema ) वडसा २४.७४ 
उप क्षक (प्रा, गडचिरोली ४२.५३ 
| १० | व.सं. (प्रा), छत्रपती संभाजीनगर उप वनसंरक्षक (प्रा.) नांदेड २६.३० 
aa | व.सं. (प्रा), धुळे उप वनसंरक्षक (प्रा.) धुळे ३०.५० 
१२ मु.व.सं. (प्रा), चंद्रपूर. उप वनसंरक्षक (प्रा) मध्यचांदा ६०.२५ 
एकुण ४५५.१० 


*टिप : अक्र. १ मधील निधी शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रात नमूद १ ते ७ बाबीकरीता. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


